अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व 
मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली 
अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: - ०४/०४/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.१३२/२१/लाक्षेवि आस्था, दि.०७/१०/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२/२/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ८०२/आ-१ 
/मुदतवाढ सन २०२२/२०२२, दि.१८/०२/२०२२ व दि. २९/०३/२०२२ 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, 
गडचिरोली अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत 
गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी यांनी त्यांच्या दि.१८/०१/२०२२ 
व दि. २९/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ 
ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती केळेळी आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ w.2 येथील दि. २२/०२/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना 
दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


झासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे 
विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील १४ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन 


राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. कार्यालयाचे नावा नियत अस्थायी रुपांतरित अस्थायी लेखाशिर्ष 
HTT वरील आस्थापने वरील 
पदे पदे 
heat 2 3 ce ene 
| अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर १६७ १ मागणी क्र. आय-३ 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चद्रपूर २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
(गडचिरोली- सिंचन उपविभाग ८०-सर्वसाधारण 
-चामोर्शी) (००१)संचालन व प्रशासन 
(०३) सामाईक आस्थापना 


कार्यकारी (०३)(०४) 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) 

(२७०१ ९३८८) 


२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
८०-सर्वसाधारण 
(००१)संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(08)(03) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ १६८१ 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (गडचिरोली- सिंचन उपविभाग -चामोर्शी), या 
मंडळ कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार १६७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती 
पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
०१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. ३१/०८/२०२२ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या 
अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे 
व्यपगत झालेली नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील 
वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२/०२/२०२२ 
अन्वये प्रज्ासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०४०५१५२८५६८३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM “ccm uuere 
MESHRAM MINA 12541: 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ” व विवरणपत्रे -१ते २ 


Wd :- 
१. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
५.अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 
७. कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा, 
८. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 
९. कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 
१०. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय,गडचिरोली. 
११. वित्त विभाग ( व्यय-१२/ वित्तिय सुधारणा-१/विनियम/ अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि )/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती/ लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ४३/२२)/ लाक्षेवि (आस्था), दि. ०४/०४/२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत चंद्रपुर पाटबंधारे विभागीय 
कार्यालयांतर्गत सिंचन उपविभाग, चामोर्शी, चंद्रपूर नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


सन २०२२ साठी मुदतवाढ 
दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 


>) 
आकृतीबंधानुसार मंजुर 
ue नियत अस्थायी 


आस्थापना 


पां 
अस्थायी 
आस्थापना 


मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 


२ 


1 ४ | 


षु 


कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली 


ली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 


: पविभाग, 
चामोर्शी 


१६७ 


। 


मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०-सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 

(०३) सामाईक आस्थापना 

कार्यकारी (०३)(०४) 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) 

(२७०१ ९३८८) 


२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
८०-सर्वसाधारण 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य) 
(२७०१ १६८१) 


एकूण 


१६७ 


1०१ | 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D N YA 5 HYA M रक SHYAM MESHRAM, 0 


MESHRAM 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.04.05 15:35:55 +05'30 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४३ /22/( लाक्षेवि आस्था दिनांक ०४.०४.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत 


गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक० १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली नियत अस्थार्यी 
पदे 


पाटबंधारे उपविभाग चाम 


उपविभागीय 


अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


वलि. OO; A] A] ले O} A] O| -—O 


एकुण 


me) 
aN 


सिंचन शाखा, चार्मोशी झार 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडाक 


स्था.अभि.सहा. 


OO}; OO} OO; त) AW! CA] CK] A] oO 


एकुण 


A 
A 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक० १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली नियत अस्थायी पदे 


सिचन शाखा, घोट 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Ucar 


स्था.अभि.सहा. 


OO} Of; OO} रे AW] WA] KC] A] नकी 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, वडसा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Ucar 


स्था.अभि.सहा. 


नी जल O}] O}] 2० |. CA] (0८ A] -o 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, सिरोचा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Ucar 


स्था.अभि.सहा. 


न जा... OO} AW] WA] CK] A] तयी 


एकुण 


A 
A 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम दिनांक० १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ या कालावधीत मुदतवाढ देप 
आलेली नियत अस्थायी पदे 
सिचन झाखा, गडचिरोली शाखा अधिकारी 1 पै] 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली 1 पै 
शिपाई 1 पै] 
संदेशाक 1 पै] 
स्था.अभि.सहा. शिका 
एकुण २२ 
सिचन झाखा, नवेगाव शाखा अधिकारी 1 पै] 
दप्तर कारकुन 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली rs 
शिपाई 1१ ne 
eae 1 पै 
स्था.अभि.सहा. 1 पै] 
एकुण २२ 
सिचन शाखा, भेंडाळा शाखा अधिकारी शिक ाशा 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली 1 पै] 
शिपाई 1 पै] 
ear 1 पै 
स्था.अभि.सहा. Pe 
एकुण २२ 
एकुण एकंदर १६७ 
PRADNYA SHY AM त 
MESHRAM हण ण 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ४३ /22/ लाक्षेवि (आस्था), दि. ०४/०४/२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-०२ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत 
पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी कार्यालयातील रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 
दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 


विभागाचे नाव, उपविभागाचे bee पद सेवानिवृत्तीचा 
संवर्ग पदनाम , अ.क्र. व पदाचेनाव दिनांक 
नाव, शाखेचे नाव संख्या दिनांक 

a 2 3 | 8 षु ६ 
र सहाय्यक अभियंता श्रेणी -१ | कालवा मजुर za श्री. के.बि. भाकरे ३०.०६.२०२२ 

पाटबंधारे उपविभाग, Ea 

एकुण 
चामोर्शी डक 


MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM ६७४७ 


: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 


IN, S = Maharas! 


htra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.04.05 15:36:29 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


